स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत महाराष्ट्र ग्राम 
विकास प्रशिक्षण व संशोधन प्रबोधिनी (Maharashtra 
Rural Development and Research Academy - 
MahaRUDRA) नियोजित प्रशिक्षण संस्थेच्या 
निर्मितीसाठी रु.१००.०० कोटी इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : VAR २०२३/प्र.क्र.४५/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, 
फोर्ट,मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. राग्रास्व २०२३/प्र.क्र.४५/आस्था-१५, दि.२२.११.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ७ येथे “या 
प्रयोजनाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), ग्रामविकास विभाग व 
नियंत्रक अधिकारी, उपसचिव (रोखशाखा), ग्रामविकास विभाग हे काम पहातील.” असे नमुद करण्यात 
आले आहे. त्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन वाचण्यात यावे. 


२. “या प्रयोजनाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी, रोखशाखा (DDO Code - 
7101005101), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय व नियंत्रक अधिकारी, उपसचिव, आस्थापना शाखा (Control- 
ling Officer Code - L001), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय हे काम पहातील.” 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२११११०९२०६७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 


POPATD. ८५ 
७ DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


D ES H M U KH Department, ou, 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.12.11 15:48:47 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 
१. मा. मंत्री (ग्रामविकास), मंत्रालय, यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राग्रास्वर०२३/प्र.क्र.४५/आस्था-१५ 


२. मा.मंत्री (पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य),मंत्रालय, यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. प्रधान सचिव, सांस्कृतीक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

६. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

७. उप सचिव (वित्त), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

८. उप सचिव, सांस्कृतीक कार्य, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण. 

१०.निवड नस्ती (आस्था - १५), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


